Fy 
oad 

a 

4 


__ राज्यातील कारागृहातील न्यायाधीने किंवा 
ण SS सिध्ददोष बंदयांच्या तक्रारी किंवा आरोप । 
किंवा गाऱ्हाण्यांवर करावयाच्या... 
| कार्यवाहीबाबतच्या सूचना. 
महाराष्ट्रशांन ईई: 
Soe गूहविभागामंत्राल 
cco , शासन परिपत्रक क्र.जेएलएम-१०१२/ प्र.क्र. २० /तुरुंग-२. 
.__.. जागतिक व्यापार केंद्र, सेन्टर ९, Fo वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४००००५ 
दिनांक - ६ सप्टेंबर, WAZ 


शासन परिपत्रक 


फोजदारी याचिका क्र. २६२६/२०११, बंदी साहील 'काळशेकर वः इतर बंदयांनी महाराष्ट्र शासनाविरुष्द | 
दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकांवर मां. उच्च न्यायालय, मुंबई येंथें दिनांक २५.६.२०१२ रोजी सुनावणी झाली. 
सदर सुनावणी दरम्यान राज्यातील विविध कारागृहातील न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदयांनी कारागृह 
अधिकाऱ्यांविरुध्द केलेल्या आरोप किंवा तक्रारीबाबतची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सदर 
बंदयांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने कारागृह प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत. 
याबाबतचो विचारणा मा. उच्च न्यायालयाने केली होती. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकोय 
अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारांगृह), वेगवेगळया प्रादेशिक 'कारागृहांचे 
उपमहानिरीक्षक, कारागृह अधीक्षक व गृह विभागाचे सहसचिव 'यांची बैठक घेण्यात आली. न्यायाधीन किंवा 
सिध्ददोष बंदयांनी केलेल्या तक्रारी किंवा आरोपाबाबतची दखल घेऊन त्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभावी 
यंत्रणा अंमलात आणून-सज्यातील प्रत्येक कारागृहात. कारागृह अधीक्षक, कारागृह उपमहानिरीक्षक, व सन्मा. 
जिल्हा न्यायाधीश यांचे नांवे सूचना किंवा तक्रार पेटी बसविण्यात याबी. असे सदर बैठकीत. ठरविण्यात आले. 
त्यामुळे न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदयांनी केलेल्या तक्रार किंवा आरोपाबाबतची दखल घेऊन त्यांनी केलेल्या 
तक्रार किंवा आरोपांचे निवारण वेळोवेळी करणे शक्‍य होईल. पर्यायाने कारागृह प्रशासनाच्या विरोधात तक्रारी :- 
येणार नाहीत व न्यायालयीन प्रकरणेही उद्भवणार नाहीत. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांवर दिनांक:२८.८.२०१२ 
रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मा. उच्च.न्यायालयाने केलेल्या सूचना विचारात घेऊन राज्यातील कारागृहातील 
न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदयांनी केलेल्या तक्रार किंवा आरोपांवर . कार्यवाही करताना खालीलप्रमाणे दिलेल्या 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे :- क 
राज्यातील प्रत्येक कारागृहात, कारागृह प्रशासनाने कारागृह अधीक्षक, कारागृह उपमहानिरीक्षक 
व जिल्हा न्यायाधीश यांचे नांवाने सूचना किंवा तक्रारपेटी ठेवण्याची व्यवस्था करुन खालीलप्रमाणे 
कार्यपध्दती अवलंबावी. :- | 
१) ए) कारागृह प्रशासनाच्या विरुध्द तसेच, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचारी किंवा एखादया बंदयाविरुध्द 
न्यायाधीन किंवा सिध्ददोष बंद्याकडून करण्यात येणारे आरोप किंबा तक्रारी, सदरहू बंदी लेखी स्वरुपात 
करतील. 


बी) न्यायाधीन किंवा सिध्ददोष बंदयांनी केलेले लेखी स्वरुपातील जे आरोप किंबा तक्रार कारागृह अधीक्षक, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, ब जिल्हा न्यायाधीश यांचे नावाने कारागृह प्रशासनाने ठेवलेल्या सूचना किंवा 
तक्रार पेटीमध्ये टाकतील. | 


सी) प्रत्येक प्राधिकाऱ्याच्या नावे असलेल्या सूचना किंबा तक्रारपेटीमधील प्राप्त तक्रारीबाबत, प्रत्येक 
प्राधिकाऱ्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. = : 


डी) तक्रारपेटीत तक्रार अर्ज टाकल्यानंतर न्यायाधीन किंवा सिध्ददोष बंदयांची स्वाक्षरी नोंदवहीत घेतील. 


ई) कारागृह अधीक्षक (आठवडयातून एकदा) कारागृह उपमहानिरीक्षक (पंधरवडयातून एकदा) आणि 
जिल्हा न्यायाधीश (महिन्यातून एकदा) सूचना किंवा तक्रार पेटी उघडतील. संदर सूचना किंवा 
तक्रारपेटीची चावी अनुक्रमे कारागृह अधीक्षक, कारागृह उपमहानिरीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीश 
त्यांच्या अभिरक्षेत ठेवतील. 


एफ) न्यायाधीन किंवा सिध्ददोष बंदयाने केलेल्या तक्रारीचे स्वरुप विचारात घेवून संबंधित प्राधिकारी 
१५दिवस ते १ महिन्यात तक्रार अर्जावर कार्यवाही करतील. तक्रार अर्जाच्या संदर्भात ज्या अधिकारी 
किंबा कर्मचारी यांचे विरुध्द तक्रार केली आहे त्यांचे म्हणणे ऐकून आवश्यक असल्यास न्यायाधीन 
किंवा सिध्ददोष बंदयाने केलेल्या तक्रारींबाबत सुनावणी घेतील. 


जी) सुनावणीनंतर संबंधित प्राधिकारी एक आठवडयाच्या आत त्यावरील निर्णय कळवेल. 


एच) तक्रार किंवा आरोप अर्जावर कार्यवाही करणारा संबंधित प्राधिकारी संबंधित बंद्यास निर्णय कळवेल 
आणि न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदयाची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर तशी नोंद नोंदबहीमध्ये घेतील. जर 
बंद्याने स्वाक्षरी करणेस नकार दिला तर तशी नोंद संबंधीत नोंदवहीमध्ये घेतील. 


आय) जर तक्रार गंभीर स्वरुपाची असेल, तर संबधीत प्राधिकारी स्वत: चौकशी करेल किंवा दुय्यम 
अधिकाऱ्यास चौकशी करण्यास आदेशीत करेल. तक्रारपेटी उघडल्यानंतर अशा तक्रारीला त्यावरील 
कार्यवाहीस २ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागणार नाही याची दक्षता घेतील. 


जे) सदर चौकशीचा निर्णय संबंधित प्राधिकारी न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदीला कळवेल आणि त्याप्रमाणे 
कारागृह प्रशासनाने ठेवलेल्या नोंदवहीमध्ये बंदीची स्वाक्षरी घेतील. 


के) जर न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंदीने केलेल्या तक्रारीत किंवा आरोपात तथ्य आढळून आले, तर 
:. संबंधीत प्राधिकारी तक्रारी किंबा आरोपाचे स्वरुप विचारात घेऊन तक्रार किंवा आरोपाच्या निवारणाची 
योग्य ती कार्यवःही कायदयानुसार सुरु करेल किंवा शिफारस करेल. क की र 


२. अ) जर न्यायाधीन किंवा सिध्ददोष बंदयांना स्वत:ची ओळख दाखबाबयाची रच्छा नसेल तर, सदर बंदी 
निनाबी तक्रार कोणत्याही ३ प्राधिकाऱ्यांच्या नावाने ठेवलेल्या तक्रारपेटीमध्ये करु शकतील. संबंधित 
३ प्राधिकारी निनावी तक्रार नोंदवही ठेबतीन्न, त्यामध्ये फक्त क्रमांक लिहिले जातील. नोंदवहीमध्ये 
नावाच्या नोंदीबाबत आग्रह धरु नये. 


ब) निनावी तक्रार नोंदवहीमध्ये एखादी निनावी तक्रार प्राप्त झाल्यास' संबंधीत, were किंवा _ 
आरोपांचे स्वॅरंप व*गांभीर्य लक्षात घेऊन १५ दिवस.ते एक महिन्यात चौकशी करतील आणि 
त्यानुसार निर्णर्य' घेतील (तसेच एखादया निनावी तक्रारीची, नोंद उक्त बंद्यास तक्रार नोंदवहोमध्ये 
करावयाची नसेल तर अशा तक्रारींची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन त्यावरही १५ दिवस ते एक महिन्यात 
संबंधित प्राधिकारी चौकशी करुनं निर्णय घेतील. या संबंधी घेतलेल्या निर्णयाची नोंद. नोंदवहीत किंवा 
स्वतंत्र नस्तीवर ठेवतील. a आक तो. 


क) जर तक्रारी किंबा आरोपात तथ्य आढळून आले तर संबंधीत-प्राधिकारी तक्रार किंवा. आरोपांचे रीपांचे 
निवारण करण्याची कार्यवाही कोयदेयांनुसार सुरु करेल किंबा शिफारस करेल 


३) कारागृह भेटीच्या वेळी. कराबयाची तपासणी (1 nspection during visits):- 

ane महानिरीक्षक्र;-कारागृह उपमहानिरीक्षक, जिल्हा न्यायाधीश आणि मानवी हक्‍क 
आयोगाचे सदस्य हे संबंधित प्राधिकारी कारागृह भेटीच्या वेळी खालील बाबींची पडताळणी 
केल्यानंतर कारागृह प्रशासनाने त्यासंदर्भात ठेवलेल्या. विहीत नमुन्यात माहिती भरतील :- 


र्न 


) रुग्णालय विभाग (Hospital Division) 
ए) कारागृह रुग्णालयात वैद्यकिय अधिकारी उपस्थित आहे काय 
बी) रुग्ण बंद्यांना योग्य वैद्यकोय सुविधा आणि उपचार मिळतात काय 
सी) आंतररुग्ण म्हणून दाखल झालेल्या बंद्यांची योग्य काळजी घेण्यांत येते काय 
डी) विभागाची स्वच्छता व स्वास्थ्य; (Cleanliness and Hygiene) =~ : 
) औषधांवरोल समाप्तीचा दिनांक; (Expiry dates) 
एफ) आजारी रुग्ण / FAT पथ्य आहार (Diet Food) मिळतो कायं 
जी) रुग्णालयातील वापरात असलेली उपकरणे / साधनसामग्री चालू स्थितीत (working condition) 
आहेत काय ग 
एच) रुग्ण / आजारो AAA नियमित उपचार (follow up) केला जातो काय 
आय) मूलभूत औषधांचा साठा (stock of basic medicines) उपलब्ध आहे. काय 
जे) न्यायाधीन किंबा सिध्ददोष बंद्यांची नियतकालीक वैद्यकिय तपासणी केली जाते काय; ... 


२) उपाहारगृह विभाग (Canteen Division) 


ए) daar चांगल्या प्रतीच्या वस्तु / माल मिळतो काय ल, तका 

बी) बंद्याना विकला जाणारा माल सबलतांच्या / रास्त दरात (subsidised /॥ reasonable rates) feet 
जातो काय र 

सी) बंद्याना विकल्या जाणाऱ्या वस्तु / मालाचा समाप्तीचा दिनांक; (Expiry dates) 

डी) उपाहारगृहातील स्वच्छता 

इ) उपाहारगृहात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि भांडी (articles and utensils) सुरक्षित व:चांगल्या 
प्रतीची आहेत काय 

एफ) उपाहारगृहात काम करणारे बंदी सुदृढ उणणि वैद्यकीद्रदृष्टया AGHA (healthy and medically fit) 


smear, 
जी) उपाहारगृहात काम करणाऱ्या बंद्यांची बेळोबेळी वैद्यकिय तपासणी केली जाते.काय 


३) Wag विभाग (Kitchen Division) 
ए) बंद्यासाठी वापरण्यात येणारे अन्नधान्य आणि भाजीपाला चांगल्या प्रतीचा आहेत काय; 


बी) बंद्यासाठी तयार केलेले अन्न चांगल्या प्रतीचे, खाण्यायोग्य आणि योग्य प्रमाणात शिजविलेले आहे 


काय; 
सी) पाकगृहाची स्वच्छता व स्वास्थ्य; (Cleanliness and Hygiene) 
डी) पाकगृहात काम करणारे बंदी बैद्यकीयदृष्टया तंदुरुस्त आणि सुदृढ (medically fit and 


healthy) आहेत काय; 
इ) पाकगृहात काम करणाऱ्या बंद्यांची बेळोबेळी वैद्यकिय तपासणी केली जाते काय; 


एफ) पाकगृहात बंदयांसाठी वापरण्यात येणारी भांडी (utensils) स्वच्छ, सुरक्षित व चांगल्या स्थितीत 
आहेत काय; 


४) कारागृहातील बरॅक्स आणि सामाईक जागेची सर्वसाधारण तपासणी केल्याबाबतचे अभिप्राय. 
वर नमूद केल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यातील फॉर्म्स कारागृह प्राधिकारी यांचेकडून ठेवण्यात येईल. 


८) हे परिपत्रक सर्व संबंधित कार्यालये तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे तसेच या परिपत्रकाची प्रत प्रत्येक सूचना फलकावर व प्रत्येक बरॅक्‍्समध्ये लावावो. 
जेणेकरुन सर्व बंदयांना याची नोंद घेता येईल. सर्व बंदयांपर्यंत या सूचना पोहचविण्याची जबाबदारी 
संबंधित कारागृह अधौक्षकांबर राहील. 


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र.२०१२०९०६११४३३५०२०० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, sia Go Le” 


Nat) 
( सुंभ सॉनवर्ण) 


शासनाचे उप सचिव 


प्रत- 
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
मा. yg मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (कारागृह) दक्षिण बिभाग, मुंबई 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, पणजी (पत्राने) 
कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्‍चिम विभाग)/पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर. 
सर्व सत्र व जिल्हा न्यायाधीश (पत्राने) 
सर्व महानगर दंडाधिकारी 
अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती कारागृह 
अधोक्षक, सर्व जिल्हा कारागृह 
प्रबंधक, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नबी दिल्ली (पत्राने) 
प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई (पत्राने) 
शासकीय अभियोक्ता व सरकारी SH, उच्च AM ers, (अपील शाखा) मुंबई. (पत्राने) 
कक्ष अधिकारी - तुरुंग-१/ ३ 
निवड नस्तो/संग्रहार्थ, (तुरुंग-२) 


